विषाणू संशोधन व निदान प्रयोगशाळेसाठी खरेदी 
करण्यात आलेल्या यंत्रसामुग्री खरेदीच्या 
सुधारित किमतीस मान्यता प्रदान करण्याबाबत 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मिरज व डॉ. 
वैऱ्यपायन स्मृती शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालय, सोलापूर 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : व्हीसीएस -२०२० /प्र.क्र.१२२ / प्रश्‍ा-१ 
गो.ते.रुग्णालय आवार,नवीन मंत्रालय, ९ वा मजला, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई - Yoo ००१. 
दिनांक : २३ फेब्रुवारी, २०२१ 


वाचा: १) झासन निर्णय,उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग,क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/ 
भाग-॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६. 

शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/ 
आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७. 

शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांक जीसीएम - 
२०१८/ प्र.क्र.४२४/प्रशा-१ दिनांक ०३.०१.२०१९ 

शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग समक्रमांक व्हीसीएस 
२०२० / प्र.क्र. १२२ / Wall -१, दिनांक १८.०३.२०२० 

शासन पत्र सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्रमांक करोना २०२०/प्र.क्र. ५८/ 
दिनांक २४.०३.२०२० 

संचालक वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र : संवैशिवसं/ 
व्हीआरडीएल / कोविड -१९ / प्र.मा. /१ -म / ७५४९/२०२०, दिनांक 
०७.१२.२०२० 


र 


AN 
~~ 


cc 


Co 
— 
or 


द 


na 


शासन निर्णय :- 


उपरोक्त शासन निर्णय दिनांक 03.09.2098 व दिनांक १८.०३.२०२० अन्वये अनुक्रमे 
विभागाच्या नियंत्रणाखालील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मिरज व डॉ. dao स्मृती 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, सोलापूर संस्थांना केंद्र शासनाकडून प्राप्त निधीतून विषाणू 
संशोधन व निदान प्रयोगशाळेसाठी यंत्रसामुग्री खरेदी करण्यास प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्यात आली होती. सदर प्रशासकीय मान्यतेच्या अनुषंगाने हाफकीन महामंडळाकडून खरेदी 
करण्यात आलेल्या खालील तक्त्यात नमूद यंत्रसामुग्रीच्या सुधारित किमतींना सदर शासन 
निर्णयाद्वारे खालील अटीच्या अधीन राहून मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हीसीएस-२०२०/प्र.क्र.१२२/प्रशा-१ 


१. डॉ. वैश्‍यपायन स्मृती शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, सोलापूर 


अ.क्र यंत्रासमुगीचे नाव नग संख्या सुधारित किंमत 
a बायोसेफ्टी कबीनेट = a | q ९३३७६१ 
रेफ्रोजरेटेड हायस्पीड सेन्ट्रीफ्युज a | १ ६१४६८० 
हारिझन्टल जेल इलेक्टोफोरेसीस L - ear | q (940000 
व्ह्टीकल अल्ट्राडिप फ्रिजर -८० डिग्री से. | q ६३५८०३ 
५ | एलायझा प्लॅट Rex किक ता १ ३६३४४० 


२. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मिरज 


अ.क्र यंत्रासमुगीचे नाव नग संख्या सुधारित किंमत 
Le बायोसेफ्टी कबीनेट | od ९३३७६१ 


तसेच शासकीय वैद्यकय महाविद्याळय,मिरज संस्थेने कोविड -१९ उपाययोजनेतंर्गत 
कोविड रुग्णचाचणीसाठी हाफकीन महामंडळामार्फत मार्फता खरेदी केलल्या “aces 
Bron seis wegen सिस्टिम ” या यंत्रसामुग्रीचा एक नग खरेदी करण्यास आलेल्या 
रुपये १५,४५,८००/- (रुपये पंधरा लक्ष, पंचेचाळीस हजार, आठशे फक्त) किंमतीची देयक अदा 
करण्यास खालील अटीच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


अटी :- 


१. सदर मान्यता संबधित संस्थेस केंद्र शासनामार्फत मंजूर अनुदानातून प्रदान करण्यात येत 
आहे. 


२. सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या 
शासन निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ मध्ये 
नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात आलेले आहे. 


3. बाबपरत्वे सदर यंत्रसामुग्री कोविड -१९ उपायोजनेतंर्गत आवऱ्यक होती. 


४. सदर यंत्रसामुग्री खरेदीसाठी प्राप्त निधी उपयोगिता प्रमाणपत्रे तात्काळ केद्र शासनास 
सादर करण्यात येतील. 


२. या प्रयोजनासाठी येणारा खर्च संस्थेस केंद्र शासनाकडून प्राप्त झालेल्या निधीतून 
भागविण्यात यावा 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हीसीएस-२०२०/प्र.क्र.१२२/प्रशा-१ 


३. शासन निर्णय,वित्त विभाग,क्रमांकः विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, दिनांक 
१७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग -२, अनुक्रमांक-३, 
नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये हा शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०२२३१७०८५०१५१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ARUN 
MURLIDHAR 
RAO DAHALE «: 


(अ. मु. डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. महालेखाकार - १/२ (लेखा परिक्षा /लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई /नागपूर. 
२. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकिनबायो-फार्मास्युटीकल्सकॉपोरेशनलि., मुंबई. 
३. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 
४. अधिष्ठाता, डॉ. वैश्‍यपायन स्मृती शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, सोलापूर 
५. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय , मिरज 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सांगली / सोलापूर 
७. निवडनस्ती (प्रशा-१). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


